उप संचाळक,आरोग्य सेवा,(प्रा.आ.केंद्र/ उपकेंद्रे/ 
दवाखाने) यांच्या अधिपत्याखालील आयटीडीपी 
क्षेत्रातील ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञांची (पाणी नमुने) ३१ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१९५ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३० मे,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१३९/आरोग्य ३(अ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष-७अ/टे-८/आयटीडीपी अस्थाई 
पदे २५२५/१८, दि.२४.५.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालळक,आरोग्य सेवा,(प्रा.आ.केंद्र/ 
उपकेंद्रे/दवाखाने) यांच्या अधिपत्याखाळील आयटीडीपी क्षेत्रातील ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञांची (पाणी नमुने) ३१ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ३१ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

० ०१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१९५/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०५३०१५२३५८०७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वी Digitally signed by Rajendra 
R a e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
a Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a aa rad} | O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health 
Department 


Kau rte Date: 2018.05.30 17:29:32 


+05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हिहवजरो),पुणे 

५. उप संचालक,आरोग्य सेवा),प्रा.आ.केंद्र/ उपकेंद्रे/दवाखाने( मुंबई 

६. उप संचालक,आरोग्य सेवा मंडळे-नाशिक/अकोला/नागपूर/ लातूर/ठाणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक/अमरावती/गडचिरोली/नांदेड/ठाणे 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/अमरावती/गडचिरोली/नांदेड/ठाणे 

९. महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१०.वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 
राज्यातील आय.टी.डी.पी.अंतर्गत असलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची ३१ 


स्थाई पदे सन २०१८-१९ सालाकरीता पुढे चालू ठेवणेबाबत 
तात्पटुती पदे waft: ज्या [पदनाम व dat [पदाची ग्रेड वेतन |ज्या शासन निर्णयान्वये शेवरी [ज्या कालावधी करीता | लेखाशिर्ष 
संख्या 


.आ.वि.शा.नि.क़र. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९३००-३४ शासन निर्णय क्र.पदे-२०१७ दि.०१/०३/२०६८ मागणीक्र. १ 
vin ay (प्र.क्र. १३९ /आरोग्य ३ अ दि. ते दि.३८/९/२० १८ २२१०-वैदयकीय सेवा व 
ी ०९/०२/२०१८ सार्वजनिक आरोग्य ०६ 
२९/०२/१९९६ 
अ २२१००४१३) 


पाणी नमुने 
तपासणी पुढे 
चालू ठेवणे 
आवश्यक आहे. 


